महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ, 
उप संचालक, आरोग्य सेवा, या संवर्गातील अधिका-यांची 
दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठतासूची... 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांकः जेसूची-२०१८/प्र.क्र.३३७/सेवा-२ 
जी.टी. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: १ जानेवारी, २०१९ 
१) झासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. ज्येसूची २०१८/प्र.क्र.३३७/सेवा २, दि.२९.१०.२०१८ 
परिपत्रक - 
महाराष्ट्र नागरी (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ मधील तरतुदीनुसार ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी ०१ जानेवारी हा 
आधारभूत दिनांक मानून प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट -अ मधील 
उपसंचालक आरोग्य सेवा यासंवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.०१.२०१८ रोजीची अंतरिम / तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकानुसार प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अंतरिम / तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीवर 
अधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त आक्षेप / निवेदनांचा विचार करुन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
२ सदर वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील उपसंचालक, आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडल्यानुसार प्रपत्रामध्ये प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठता सूची संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई यांनी सर्व सबंधीत अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 
३. सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेताक क्र.२०१९०१०११५०४१३८४१७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Vi S h Nn U d a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Public 
Health Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
p d | 1 k 2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 189556b7a95 
U Nn | fa O d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae97 26be2 
95d17576e78d 1 9fa8f6cb952bb04a0, cn=Vishnudas 
G h (0 d ke Pundlikrao Ghodke 
Date: 2019.01.01 17:12:31 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान PASH, A आरोग्य अभियान,मुंबई 
. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 


Cc “७० A  -0 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेसूची-२०१८/प्र.क्र.३३७/सेवा-२ 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 


७. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांचेमार्फत) 
८. निवड नस्ती (सेवा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-अ 
शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.जेसूची २०१८/प्र.क्र.३३७/सेवा-२, दि.१.०१.२०१९ सोबतचे प्रपत्र अ 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ वेतनश्रेणी रु.१५६०००-३९१०० ग्रेड पे ७६०० मधील उप संचालक, आरोग्य सेवा, दि.०१/०१/२०१८ रोजी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची 


.विजय पोशषटटीवार 
कंदेवाड 


.लोचना रावसाहेब खुला ५.११.१९६० |१७.१०.२०१६ सरळसेवा 
घोडके 


अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्तीचा मार्ग सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अहंता अभिप्राय 
(नियुक्‍्तीनंतर (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त 
असल्यास त्याचा 
दिनांक) व परीक्षेचे वर्ष) 
१४:९८ a ७ "१ १०५७ ५५. ee me as a ee ee ee eee 
डॉ.एम. एस. अ.जा. ६.७.१९५८ १५.२.२०१२ पदोन्नती २३.९.२०११ ३१.७.२०१८ एम.एस.(आर्था) |१शा.नि.दि.३.९.२०१५ 
से.नि.वय वाढ 
२)शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
से.नि.वय वाढ 
२ २  ।डॉ.साधना शरदचंद्र इमाव १६.१२.१९६२ |५.१२.२०१२ सरळसेवा ५.१२.२०१२ ३१.१२.२०२२ |एमडी(स्रीरोगतज्ञ) |शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
Plead 000.) 0 0.0 oo 
3 3 विजा-अ  |१.३.१९५९ ५.१२.२०१२ सरळसेवा ५.१२.२०१२ २८.२.२०१९ एमडी बालरोग १शा.नि.दि.३.९.२०१५ 
से.नि.वय वाढ 
२)शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
से.नि.वय वाढ 
8 ४  ।डॉ.स्वप्नील विष्णू खुला १५.९.१९६७ ।१७.१०.२०१६ सरळसेवा १७.१०.२०१६ ।३०.९.२०२५ एम डी (पीएसएम) a ——— 
हि हिची कले ee eee ee de ee 
4 4 ।डा.नितीन नथ्यूजी इमाव १७.१२.१९७१ ।१७.१०.२०१६ सरळसेवा १७.१०.२०१६ ।३१.१२.२०२९ ।|एमडी(पीएसएम) eens कनात 
ee ee ee ह. Me 514 
६ ६ इमाव २.२.१९६१ १०.११.२०१७ सरळसेवा १०.११.२०१७ |॥२८.२.२०२१ एमडी पी.एस.एम |शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
डॉ अ.ज ; सरळसेवा ७.१०.२०१६ . 
q ७.१०.२०१६ 


डा 


घो 


शा.नि. 
से.नि.वय 


दि.२९.८.२०१८ 
वाढ 


FR IR IK IK IR KIKI II II IK IK 


